साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमां्तगत कोविड-१९ 
या साथरोग औषधे,औषधी व साहित्याची 
खरेदीसाठी प्रशासकिय मान्यता देण्याबाबत. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र. ९१/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २६ मार्च, २०२१. 


संदर्भ- 


१) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कोविड- १९/ 
कोरोना/नियंत्रणकक्ष पुणे/ पुरवणी मागणी अनुदान २२१०४२८६/कोविड-१९ /५४२३-२७/ 
दिनांक २५.३.२०२१. 

२) सार्वजनक आरोग्य विभाग, शा.नि.क्रमांक पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र.९१/आरोग्य-८, 
दिनांक १.१०.२०२०. 

३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 


प्रस्तावना -: 
संचालक, (२) , आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांनी दिनांक २५/३/२०२१ च्या पत्रान्वये 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष क्र.२२१० ४२८६ योजनांतर्गत योजना (०१)(४५) साथरोग 


नियंत्रण कार्यक्रम २१-पुरवठा व सामुग्री या बाबीअंतर्गत कोवीड-१९ या साथरोग महामारीच्या 


नियंत्रणासाठी प्राप्त अनुदानापैकी रुपये १७८,५४,३१,१६८/- औषधे, औषधी साहित्य व तदनुषंगिक 


वस्तूच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव सादर केळा आहे. झासन निर्णय 


दि.१/१०/२०२० अन्वये विषयांकित प्रयोजनासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे, त्यात 


राज्यात कोवीड विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढल्याने काही औषधांच्या संख्येत वाढ झाली असून काही नविन 


औषधे घेणे प्रस्तावित आहे.सबब सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वितरीत अनुदानातून प्रस्तावित 


रुपये १७८,५४,३१,१६८/- फक्तची औषधे, औषधी साहित्य व तदनुषंगिक वस्तू खरेदीस प्रशासकीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय - 


राज्यात सद्यस्थितीत कोविड- १९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने त्यावर उपाययोजना 


करण्यासाठी सुधारित अंदाजानुसार अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर सन २०२०-२१ या आर्थिक 


वर्षात वितरीत रु.४५०,००,३५,०००/- निधीपैकी खर्ची पडल्यानंतर उर्वरित अनुदानातून 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र. ९१/आरोग्य-८ 


रु. १७८,५४,३१,१६८/- (रु.एकऱे अठ्ठयाहत्तर कोटी चोपन्न लाख एकतीस हजार एकशे अडुसष्ट 


wad ) इतका निधी खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेली औषधे, औषधी साहित्य व 


तदनुषंगिक वस्तू खरेदी करण्यासाठी खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
विवरणपत्र 
Name of Item APProx Rate | 6 Manth 5 | Quantiy Administrative | for A.A.Amoun 
Demand already Approval Required 
sf Received having A.A( | Required for | for-6 months 
ng (Cs+Dean) G.R_ Dated | Quantity Demand 
1.10.2020 

1 Inj Re,dosovor 100mg 668.52 659400 or 659400 440822088 

2 | Inj Mryhyl | 94.45 304700 a 300000 28335000 
prednisolone 500 mg 

3 Inj Ceftmazpme 1gm 13.31 1935000 10 1935000 25754850 

4 | Inj Enoxaprine 0.4 | 160 721000 es | 720000 115200000 
IU/PFS 

5 | Rapid Antigen Kits 57.12 4825000 2625000 2200000 125664000 

16 | VTM Kits 13.47 4940000 3700000 1240000 16702800 

7 | Rubber Gloves (6.5"7" | 23.72 28534000 a 28534000 676826480 
7.5"8") 

13 | PPE Kits (Large) 181.98 808000 10 808000 147039840 

19 | PPE Kits (Medium 177.45 789000 hos = 789000 140008050 

10 | N-95Masks 6.87 7038000 iO. il 7038000 48351060 

11 | Triple Layer Masks 0.98 21150000 lo tid 21150000 20727000 
Rs.One seventy Eight crore fifty four Lac Thirty one thousand one | 178,54,31,168/- 
hundred sixty Eight only 

अटी :- 


(१ सदरहू कोविड १९-करीता औषधांची आवऱ्यकताखातरजमा /मागणी याची शहानिझा/ 


त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी .करण्यात यावी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


2) सदर कोविड-१९ औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) 


संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. 


तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला 


फायदा होईल अशा रितीने तयार HSS नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 


या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥| 


/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र. ९१/आरोग्य-८ 


करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 


तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 


प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आळेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 


संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 


जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या वस्तुंचीच 


खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून राहणार 


नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


७) सदर खर्च लेखाशिर्ष क्रमांक-२२१०४२८६ या लेखाशिर्षामधील २१ पुरवठा सामुग्री याबाबी 


अंर्तगत खर्च अर्थसंकल्पीत व वितरीत तरतुदीच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. 


८) सदर खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


१० शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- 


पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ येथील 


अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


११) दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी 


संबंधीत कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


हासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग- 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी मागणी-२०२०/प्र.क्र. ९१/आरोग्य-८ 


पहिला, उपविभाग दोन मधील अ.क्र.६, नियम क्र.४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१८१५०४९६१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munja Bharose 


Va rs h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
e 2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97 
M U NJ a da20b708981b5122e87¢8346c4cc7468f82 
1, 


serialNumber=1bd844032884bbf2167bc9 
9cd85325223aceef69d02bd455b7ca6972 


B h a i O S e 491623e0, cn=Varsha Munja Bharose 


Date: 2021.03.26 19:01:54 +05'30' 


(ast भरोसे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
५) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 
) 
) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

qo) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


